RNI No. MAHBIL / 2009/29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ -१०, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३३ , किंमत : रुपये १६ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . पत / डी - ४ / का. क . १५६/ नवजीवन को - ऑप /१५ / ११९६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिसूचनेन्वये नवजीवन को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत शक्ती 
प्रदान करीत आहे : 
अटी. 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी. 
( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
____ अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
( ३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येईल . 
( ६ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलानाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी, वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या 

दृष्टीकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज 
चलानाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय 
ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 


भाग एक - ( म .उ .वि . ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ - १० , शके १९३७ 


(९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये . 
( १० ) संदर्भ क्र . ७ नुसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील 

नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . ” 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
(१ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . सागर दादु रेडेकर 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी बृहनमुंबई , ठाणे व 

कोल्हापूर जिल्ह्यापुरते . 


हुद्दा 


स 


पानी 


सुनिल पवार, 
पुणे, 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ६ मे २०१५ . 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . पत / डी - ४ / का .क . १५६/ जागृत युवक को - ऑप /१५/ १२०१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
अधिसूचनेन्वये जागृत युवक को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत 
शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अटी. 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी. 
( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
( ३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येईल . 
( ६) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलानाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र . क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी , वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या 

दृष्टीकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज 
चलानाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय 
ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ - १०, शके १९३७ ३ 
( ९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये . 
( १० ) संदर्भ क्र . ७ नुसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील 

नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( ३ ) 

( ५ ) 
१ श्री . दत्तात्रय विष्णू पाटील 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहनमुंबई , ठाणे 

जिल्ह्यापुरते मर्यादित . 


हुद्दा 


__ ( ४ ) 


सुनिल पवार , 
पुणे, 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ६ मे २०१५ . 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . पत / डी - ४ / का . क . १५६ / सातारा जिल्हा नागरिक पत / १५ / १२०२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
अधिसूचनेन्वये सातारा जिल्हा नागरिक सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व 
कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटींस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च२०१६ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अटी. 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी . 
( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
___ अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
( ३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येईल . 
( ६ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलानाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
(८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी, वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या 

दृष्टीकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज 
चलानाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय 

ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 
( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये . 
भाग एक -( म.उ.वि .) - १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ - १०, शके १९३७ 


(१० ) संदर्भ क्र . ७ नुसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील 

नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ” 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 
( २ ) 

( ४ ) 


कार्यक्षेत्र 


( ३ ) 


शाखा व्यवस्थापक 


१ 
२ 


श्री . लहु राजेश शिंदे 
श्री . ज्ञानदेव रामचंद्र निकम 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


शाखा व्यवस्थापक 


बृहनमुंबई, ठाणे जिल्हा 
व सातारा जिल्ह्यापुरते 
मर्यादित . 


पुणे, 


सुनिल पवार , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ६ मे २०१५ . 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . पत / डी - ४ / का .क . १५६/ श्री हरेश्वर पतपेढी/ १५ / ११९८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
अधिसूचनेन्वये श्री हरेश्वर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३० एप्रिल २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 
आहे : 
अटी . 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी . 
( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
( ३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येईल . 
( ६) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलानाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/ प्र. क्र . २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 
( ८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी, वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या 

दृष्टीकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज 
चलानाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय 

ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 
( ९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये . 


हुद्दा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ - १० , शके १९३७ ५ 
( १० ) संदर्भ क्र . ७ नुसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील 

नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ” 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) 

__ ( ४ ) 
१ श्री . सोपान रंगनाथ जाधव 

सहव्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई 

ठाणे, पुणे , रायगड व 
अहमदनगर या 
जिल्ह्यापुरते . 


( १ ) 


( ३ ) 


सुनिल पवार, 
पुणे, 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ६ मे २०१५ . 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . पत / डी - ४ / का . क . १५६ / नवसंदेश को - ऑप /१५ / ११९७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिसूचनेन्वये नवसंदेश सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 
आहे : 


अटी . 


( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी. 
( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
___ अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
( ३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येईल . 
( ६ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलानाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
(८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी, वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या 

दृष्टीकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज 
चलानाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय 

ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 
( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ - १०, शके १९३७ 


( १० ) संदर्भ क्र . ७ नुसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील 

नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ” 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 


हुद्दा 


( २ ) 


( ३ ) 


शाखा व्यवस्थापक 


१ 
२ 


श्री . संजय रामू नावलकर 
श्री . शिवाजी भिमराव चव्हाण 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


व्यवस्थापक 


बृहन्मुंबई, कोल्हापूर , 
ठाणे, पुणे व सिंधुदुर्ग 
जिल्ह्यापुरते . 


पुणे, 


सुनिल पवार , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ६ मे २०१५ . 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . पत / डी - ४ / का . क . १५६ / नवजीवन को - ऑप ./ १५ /११९६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिसूचनेन्वये नवजीवन को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत शक्ती 
प्रदान करीत आहे : 
अटी. 

( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी. 
( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
( ३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येईल . 
( ६) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलानाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/ प्र. क्र . २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 
( ८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी, वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या 

दृष्टीकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज 
चलानाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय 

ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 
( ९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ - १०, शके १९३७ ७ 
( १० ) संदर्भ क्र . ७ नुसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील 

नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ” 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
सश्री. सागर दादु रेडेकर शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी बृहनमुंबई , ठाणे व 

कोल्हापूर जिल्ह्यापुरते . 


हुद्दा 


( ५ ) 


पुणे , 


सुनिल पवार , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ६ मे २०१५ . 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . पत / डी - ४ / का . क. १५६/ निशांत मल्टिस्टेट/ १५ / १३१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिसूचनेन्वये निशांत मल्टिस्टेट को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., अकोला या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व 
कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३० एप्रिल २०१६ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 

(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी. 
( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील. 
( ३ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येईल . 
( ६ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलानाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी, वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या 

दृष्टीकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज 
चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय 

ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 
( ९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ - १०, शके १९३७ 


( ३ ) 


( ५ ) 


( १० ) संदर्भ क्र . ७ नुसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील 

नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ” 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 
१ श्री . राजेश वसंतराव बाभुळकर 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
२ श्री . प्रकाश नारायणराव जाधव वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी (निशांत मल्लिस्टेट को 

ऑप क्रेडिट सोसा. लि ., 
अकोला या संस्थेचे 
बहुराज्यीय पतसंस्थेत 
रुपांतरीत होण्यापुर्वी अदा 
केलेल्या कर्ज प्रकरणापैकी 
सोबत जोडलेल्या थकीत 
८७ कर्ज प्रकरणापुरते 
मर्यादित) . 


पुणे, 


सुनिल पवार, 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २५ मे २०१५ . 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . पत / डी - ४ / का . क . १५६/ बल्लाळेश्वर पतपेढी/ १५ /१३०० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिसचनेन्वये बल्लाळेश्वर सहकारी पतपेढी मर्या.. मंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३० एप्रिल २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 
आहे : 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी. 
( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
( ३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येईल . 
( ६) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलानाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ /प्र. क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 


म 


पाव 


ना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४- १० , शके १९३७ ९ 
( ८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी, वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या 

दृष्टीकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज 
चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय 

ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 
(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये . 
( १० ) संदर्भ क्र . ७ नुसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील 

नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . ” 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ सौ . सुजाता शरद रोकडे 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी बृहनमुंबई, नवी मुंबई , 
२ श्री . संजय शिवजी घोगरे 

मुख्यधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, ठाणे, रायगड 
३ श्री. सचिन गणपत भोरे 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी जिल्ह्यापुरते मर्यादित . 


हुद्दा 


our 


m 


पुणे, 


सुनिल पवार , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २१ मे २०१५ . 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . पत / डी - ४ / का . क . १५६ /विदर्भ फेडरेशन / २०१५ / १३०१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिसूचनेन्वये विदर्भ क्रेडिट को - ऑपरेटीव्ह सोसायटीज फेडरेशन लि ., अमरावती या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व 
कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मे २०१६ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अटी . 

(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
___ कार्यवाही करावी . 
( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
( ३ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येईल . 
( ६) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलानाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र. क्र . २३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 


भाग एक - ( म . उ.वि .) - २ 


सन 


वाल 


१० ___ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ -जुलै १, २०१५ / आषाढ ४- १०, शके १९३७ 
( ८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी, वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या 

दृष्टीकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज 
चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय 

ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 
( ९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये . 
( १० ) संदर्भ क्र . ७ नुसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील 

नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ” 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 

( ३ ) 
१ श्री . अमोल प्रकाशराव वारे 

उपव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी नागपूर , अमरावती 

विभागपूरते मर्यादित . 


हुदा 


( २ ) 


पुणे , 
दिनांक २२ एप्रिल २०१५ . 


सुनिल पवार, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक इएसटी -२०१५ /प्र. क्र . २१८ / का -२. - या विभागाच्या आस्थापनेवरील उप विधि सल्लागार -नि- उप सचिव या संवर्गातील रिक्त 
पदावर श्री. गोपाळ घनःश्यामदास भन्साळी ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर) आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, औरंगाबाद यांची 
ते विभागात रुजू होतील त्या दिनांकापासून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . व . चव्हाण , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ - १० , शके १९३७ ११ 

विधि व न्याय विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ जून २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक सीएचए-२०१५/ प्र. क्र . ६४ / का - एक . - धर्मादाय संघटनेत श्रीमती एस. व्ही . फुलबांधे, सहायक धर्मादाय आयुक्त , यवतमाळ यांची 
न्यायिक सेवेतील पदावर पदस्थापना झाली असल्याने त्यांना न्यायिक सेवेतील पदावर रुजू होणे आवश्यक असल्याने त्यांच्या सेवा न्यायिक सेवेत 
प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ना. कि . कुदळ , 
कार्यासन अधिकारी . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक सीएचए - २०१५ /प्र. क्र . ४५ / कार्या-१. - धर्मादाय संघटनेत सहायक धर्मादाय आयुक्त पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची 
बदली न्यायिक सेवेत होत असल्यामुळे खालील अधिकाऱ्यांच्या सेवा न्यायिक सेवेत प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत : 
अनुक्रमांक 

न्यायिक अधिकाऱ्यांचे नाव व धर्मादाय संघटनेतील सध्याची पदस्थापना 
श्री . वि . ज . डोंगरे , सहायक धर्मादाय आयुक्त, अहमदनगर . 
श्री . पी . आर. शिंदे, सहायक धर्मादाय आयुक्त, वाशिम . 
श्री . स . ना . सरोदिया, सहायक धर्मादाय आयुक्त, भंडारा . 


0 


0 


0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . कि . कुदळ , 
कार्यासन अधिकारी . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक सीएचए-२०१५ / प्र. क्र . ४६/ कार्या-१. - धर्मादाय संघटनेत सहायक धर्मादाय उप आयुक्त पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची 
पदस्थापना न्यायिक सेवेतील पदावर झाली असल्याने खालील अधिकाऱ्यांच्या सेवा न्यायिक सेवेत प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत : 
अनुक्रमांक 

न्यायिक अधिकाऱ्यांचे नाव व धर्मादाय संघटनेतील सध्याची पदस्थापना 
श्रीम . एस . एस . जोशी, धर्मादाय उप आयुक्त, कोल्हापूर . 
श्री . अ. व्यं . कुलकर्णी, धर्मादाय उप आयुक्त , नागपूर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना. कि . कुदळ , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक - ( म . उ.वि .) - २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ - १०, शके १९३७ 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ जून २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक सीएचए - २०१५ /प्र. क्र . ४६ /कार्या-१. - धर्मादाय संघटनेतील धर्मादाय उप आयुक्त या पदावर खालील न्यायिक अधिकाऱ्यांची 
मा . उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी ते सदर पदाचा कार्यभार धारण करतील त्या दिनांकापासून 
तात्पुरत्या स्वरुपात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
अनुक्रमांक न्यायिक अधिकाऱ्यांचे नाव व न्यायिक सेवेतील 

प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीचे पद व पदस्थापनेचे 
सध्याच्या पदस्थापनेचेठिकाण 

कार्यालय 
( २ ) 
श्री . सुरेंद्र उत्तमराव वडगांवकर , 

धर्मादाय उप आयुक्त , कोल्हापूर 
चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) व 

( श्रीम . एस . एस . जोशी यांच्या न्यायिक सेवेतील प्रत्य 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, औरंगाबाद . 

रिक्त झालेल्या पदी ). 
श्री . सिताराम नरसु पाटील , 

धर्मादाय उप आयुक्त, नागपूर 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) व 

( श्री . अ. व्यं. कुलकर्णी यांच्या न्यायिक सेवेतील प्रत्यावर्तनामुळे 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , सातारा . 

रिक्त झालेल्या पदी). 


( ३ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

ना . कि . कुदळ , 
कार्यासन अधिकारी . 


( ३ ) 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक सीएचए-२०१५ / प्र. क्र . ४५ / कार्या-१. - धर्मादाय संघटनेतील सहायक धर्मादाय आयुक्त या पदावर खालील न्यायिक अधिकाऱ्यांची 
मा . उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी ते सदर पदाचा कार्यभार धारण करतील त्या दिनांकापासून 
तात्पुरत्या स्वरुपात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
अनुक्रमांक न्यायिक अधिकाऱ्यांचे नाव व न्यायिक सेवेतील 

प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीचे पद व पदस्थापनेचे 
सध्याच्या पदस्थापनेचेठिकाण 

कार्यालय 
( २ ) 
श्रीम . जयश्री गजानन पुनावाला , 

सहायक धर्मादाय आयुक्त , भंडारा 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व 

( श्री . स . दा . सरोदिया यांच्या न्यायिक सेवेतील प्रत्यावर्तनामुळे 
न्यायदंडाधिकारी ( प्रथमवर्ग ), नाशिक . 

रिक्त झालेल्या पदी ). 
श्री . साहेबराव शेषराव बुद्रुक , 

सहायक धर्मादाय आयुक्त, वाशिम 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) व 

( श्री . पी . आर . शिंदे यांच्या न्यायिक सेवेतील प्रत्यावर्तनामुळे 
न्यायदंडाधिकारी ( प्रथमवर्ग ), उदगीर, जि . लातूर. रिक्त झालेल्या पदी). 
श्री . वैभव बजरंग घाडगे , 

सहायक धर्मादाय आयुक्त, अहमदनगर 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व 

( श्री . वि . ज. डोंगरे यांच्या न्यायिक सेवेतील प्रत्यावर्तनामुळे 
न्यायदंडाधिकारी ( प्रथमवर्ग), दहिवडी , जि . सातारा . रिक्त झालेल्या पदी ). 
श्री . सचिन वामनराव ठोंबरे , 

सहायक धर्मादाय आयुक्त, वर्धा 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व 

(रिक्त पदी ) 
न्यायदंडाधिकारी (प्रथमवर्ग), देवरी, जि . गोंदिया . 


२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

ना . कि . कुदळ , 
कार्यासन अधिकारी . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ - १०, शके १९३७ 

संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3901/ 2014 . — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 4 of 
the Maharashtra Evening Courts Rules , 2009, the Hon ble High Court is pleased to constitute 
following Evening Courts and appoint within and for the local area of the District Aurangabad , 
the following Judicial Officers to be the Judges of the Evening Courts on monthly rotation 
basis for the months mentioned against their names : 
Evening Court No. 1, Aurangabad 
Name of the Judicial Officer to preside 

Months to preside 
1 Ms. A . V . Kasture 

. . July and November , 2014 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Shri A . A . Khan 

. . August and December, 2014 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
3 Ms. Shruti R . Sharma 

. . September , 2014 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
4 Ms. H . A . Ansari 

. . October, 2014 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
Evening Court No . 2 , Aurangabad 
Name of the Judicial Officer to preside 

Months to preside 
1 Shri Prasad P . Kulkarni 

. . July , 2014 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
2 Shri K . H . Thombre 

. . August , 2014 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
3 Shri B . B . Gaware 

. . September , 2014 
10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
4 Shri Abdulkarim A . Shaikh 

. . October , 2014 
12th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Shri M . B . Kudte 

. . November, 2014 
18th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Aurangabad . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ - १०, शके १९३७ 


Months to preside 
. . December , 2014 


Months to preside 
July , 2014 


. . 


. . August , 2014 


. . September, 2014 


. . October , 2014 


. . November, 2014 


Name of the Judicial Officer to preside 
6 Shri G . D . Landbale 

20th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
Evening Court No. 3 , Aurangabad 

Name of the Judicial Officer to preside 
1 Ms. M . B . Kulkarni 

13th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
2 Ms. J. V . Pekhale -Purkar 

9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
3 Ms. M . Y . Doiphode 

11th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Ms. B . K . Patil 
14th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
5 Ms. M . P . Ekhe 

15th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 

Aurangabad . 
6 Ms. D . A . Doiphode 

16th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
Evening Court No. 1 , Gangapur 

Name of the Judicial Officer to preside 
1 Shri A . M . Kulkarni 

Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gangapur . 
Shri T . B . Waje 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class, 
Gangapur. 
Shri A . U . Bahir 
Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Gangapur . 
Evening Court No . 1 , Kannad 

Name of the Judicial Officer to preside 
1 Shri H . S . Ahiwale 

Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kannad . 


. . December , 2014 


Months to preside 
. . July to October , 2014 


2 


. . August and November, 2014 


. . September and December, 2014 


Months to preside 
July to October, 2014 


. . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ -१०, शके १९३७ 


१५ 


Months to preside 
. . August and November , 2014 


. . September and December , 2014 


Months to preside 
. . July to October, 2014 


. . August and November , 2014 


Name of the Judicial Officer to preside 
2 Shri A . A . Walujkar 

Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kannad . 
Shri D . U . Dongare 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 

Kannad . 
Evening Court No. 1, Sillod 

Name of the Judicial Officer to preside 
1 Shri S . K . Khan 

Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Sillod . 
2 Shri Shushil S . Deshmukh 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Sillod . 
3 Ms. K . P . Rathore 

Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Sillod . 
Evening Court No . 1, Vaijapur 

Name of the Judicial Officer to preside 
1 Ms. A . R . Rahane 

3rd Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Vaijapur . 
2 Shri D . J. Endait 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Vaijapur . 
3 Ms. K . S . Zanwar 

Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Vaijapur . 


. . September and December , 2014 


Months to preside 
July and October, 2014 


. . 


. . August and November , 2014 


. . September and December , 2014 


The Hon ble High Court is further pleased to confer upon them the powers to try and 
dispose of the following cases : 

(a ) Complaints under section 138 of Negotiable Instrument Act, 1881 (26 of 1881 ) ; 

(6 ) Cases pertaining to offences triable summarily under Chapter XXI of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ) ; 

( c ) Any other case transferred to the Evening Court with the consent of the parties . 


Bombay , 
dated 27th June 2014 . 


DR. MRS. SHALINI S . PHANSALKAR - JOSHI, 

Registrar General. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ - १० , शके १९३७ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
Read : Government Notification , Law and Judiciary Department 
No. FTC - 1314 / C . R . 83 /IX , dated 21st June 2014 . 

I 
No. A - 1201/2014 /(Ad - hoc )/2136 . — The Hon ble High Court has been pleased to appoint 
Shri Venkat K . Kadam , Civil Judge , Senior Division , Ahmednagar as Ad - hoc District Judge - 2 
and Assistant Sessions Judge , Baramati, District Pune normally for a period of two years or till 
the scheme of fast track courts lasts or until further orders, whichever occurs earlier, with 
effect from the date he takes the charge of his post, purely on ad -hoc and temporary basis and 
invest him with the powers of Assistant Sessions Judge under Sub - section ( 3 ) of Section 9 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ), to exercise jurisdiction in the court of 
Sessions. 


II 


The Hon ble High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officers in the order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri A . M . Rajkarne 

Civil Judge , Senior Division , 
Chief Judicial Magistrate , 

Ahmednagar , vice Shri V . K . Kadam 
Ahmednagar. 

appointed as Ad - hoc District Judge. 
Shri N . R . Pradhan 

Chief Judicial Magistrate , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Ahmednagar , vice Shri A . M . Rajkarne. 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Ahmednagar. 
Shri R . V . Tamhanekar 

Joint Civil Judge , Senior Division and 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Ahmednagar , vice Shri N . R . Pradhan . 
Ahmednagar . 
Shri S . S . Jagtap 

2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
4th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Ahmednagar, vice Shri R . V . Tamhanekar . 
Ahmednagar . 
Shri N . D . Khose 

3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
5th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Ahmednagar vice Shri M . H . Shaikh 
Ahmednagar. 

transferred as Secretary , District Legal 

Services Authority , Ahmednagar . 
Shri M . J. J. Baig 

Joint Civil Judge , Senior Division and 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Latur , vice Shri R . V . Kokare , 
Latur. 

transferred as Secretary , District Legal 

Services Authority , Latur/Osmanabad . 
Shri L . S . Chavan 

2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Latur , vice Shri M . J . J. Baig . 
Latur. 
Shri G . G . Vayal 

3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
4th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Latur , vice Shri L . S . Chavan . 
Latur. 


atur . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ -१०, शके १९३७ 


१७ 


9 . 


Name and Present Posting 
Shri S . R . Salunkhe 
Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Kolhapur . 
Smt. S . M . Takalikar 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kolhapur. 


New Posting 
Chief Judicial Magistrate, 
Kolhapur , vice Shri R . D . Patil, 
transferred as Secretary , District Legal 
Services Authority , Kolhapur. 
Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Kolhapur, vice Shri S . R . Salunkhe. 


10 . 


Bombay , 
dated 8th July 2014 . 


DR. MRS. SHALINI S . PHANSALKAR - JOSHI, 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No . A - 1201/2014 /2143. — The Hon ble High Court has been pleased to transfer and post 
Shri T . M . Jahagirdar , Judge , City Civil and Additional Sessions Judge , Mumbai as District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmedpur, District Latur vice Shri P . L . Jadhav retired . 


T UZ 


II 


The Hon ble High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officer as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
Shri R . D . Sawant 

District Judge - 1 and Additional 
District Judge - 2 and Additional 

Sessions Judge , Baramati 
Sessions Judge , 

District Pune vice Shri O . S . Jaiswal 
Baramati, District Pune. 

retired . 


Bombay, 
dated 8th July 2014 . 


DR. MRS. SHALINI S . PHANSALKAR - JOSHI, 

Registrar General. 


TT 105 - ( 7 .3 . 19 .) - 3 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४ - १०, शके १९३७ 


राजपा 


काल्यानतर 


पण शास . 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी अनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 
गृह विभाग 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या १३५ ( ए ) 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, २ रा मजला, नुसार ही अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत . 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ मार्च २०१५ 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
क्रमांक विभाचौ २०१२/ प्र. क्र . २१३/पोल- १०. श्री . वासुदेव कनिराम 

सं . क . गुप्ते , 
राठोड , सहायक सरकारी अभियोक्ता, देऊळगांव राजा, जिल्हा बुलढाणा, 

अवर सचिव. 
यांचेदिनांक २८ डिसेंबर २०१४ रोजी निधन झाले असल्याने, त्यांचे 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
नाव सहायक सरकारी अभियोक्ता या संवर्गातून कमी करण्यात येत 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
आहे . 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ मार्च २०१५ 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

क्रमांक सेवानि २०१५ / ११२ / प्र. क्र . २९ / उद्योग -३. श्री . ए. डी . 
अ . वि . जोशी , 
कार्यासन अधिकारी . 

देशमुख, व्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग,केंद्र, हिंगोली हे नियत वयोमानानुसार 

दिनांक ३१ मार्च २०१५ ( म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

होत आहेत . 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० मार्च २०१५ 

रेखा काटम , 
क्रमांक सेनिअ २०१५ / प्र. क्र . ८९ / कामगार- ८. - कामगार आयुक्त , 

कक्ष अधिकारी . 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री . एस . आर. गेडाम , 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
सरकारी कामगार अधिकारी, नागपूर यांची जन्मतारीख दिनांक २५ 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
जानेवारी १९५७ आहे. त्यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्ष दिनांक २४ 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ मार्च २०१५ 
जानेवारी २०१५ रोजी पूर्ण केल्यामुळे ते नियत वयोमानानुसार दिनांक 

क्रमांक सेवानि २०१५/ १८२ /प्र. क्र . ४२/ उद्योग -३. श्री . डी. बी . 
३१ जानेवारी २०१५ ( म.न. ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले 

कारवट , महाव्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग , केंद्र, चंद्रपूर हे नियत 
आहेत . 

वयोमानानुसार दिनांक ३१ मार्च २०१५ ( म.नं .) पासून शासकीय सेवेतून 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम १९८२ च्या नियम १३५ 

सेवानिवृत्त होत आहेत . 
( ए ) नुसार ही अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

__ वै. भू. लटके , 
सं. क . गुप्ते, 

शासनाचे उप सचिव . 
अवर सचिव. 

गृह ( परिवहन ) विभाग 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

२ रा मजला, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० मार्च २०१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

क्रमांक एमव्हीडी ०३१५/ प्र. क्र . ९१/ परि - ४. श्री . विलास रामभाऊ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २० मार्च २०१५ माजरीकर , उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन 
क्रमांक सेनिअ २०१५ / प्र. क्र . ९० / कामगार- ८ . कामगार आयुक्त , कार्यालय, वर्धा हे नियतवयोमानानुसार दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१५ 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री . बी . टी . रामोळे , ( म.नं .) रोजी शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
सहायक कामगार आयुक्त , औरंगाबाद यांची जन्मतारीख दिनांक १ जून 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
१९५६ आहे . त्यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षदिनांक ३१ मे २०१४ रोजी 

मो . बा . ताशिलदार , 
पूर्ण केल्यामुळे ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे २०१४ ( म.न .) 

कक्ष अधिकारी . 
पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


मह 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै -१, २०१५ / आषाढ ४- १०, शके १९३७ १९ 

सागरलक्ष्मी या सोडतीची 

बक्षीस रचना व कार्यपद्धती 
वित्त विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , ८ वा मजला, मंत्रालयासमोर , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ जानेवारी २०१३ 
वाचा : - शासन निर्णय क्र . मरालॉ २०१२ / प्र.क्र . ४७ / लॉटरी -२, दिनांक ८ मे २०१२. 

शासन निर्णय 
क्रमांक मरालॉ. २०१३ /प्र.क्र . ८ / लॉटरी -२. - सागरलक्ष्मी साप्ताहिक पांरपारिक सोडत ही केंद्र शासनाचा लॉटरी नियम - २०१० प्रमाणे 
कार्यान्वित केली आहे . महाराष्ट्र राज्य पारंपारिक लॉटरीच्या साप्ताहिक सोडती रविवार खेरीज इतर सर्व दिवशी काढण्यात येतात . महिन्याच्या 
प्रत्येक सोमवारी काढण्यात येणाऱ्या सागरलक्ष्मी या साप्ताहिक सोडतीच्या बक्षीस रचनेत दिनांक ४ मार्च २०१३ पासून बदल करण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. 

२. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या सागरलक्ष्मी सोडतीच्या तिकाटीचे मूल्य रु. ५० /- असून रु. ११ लाखाचे पहिले ( सामायिक ) बक्षीस ठेवले 
आहे. या सोडतीत एकूण ५ मालिका असून प्रत्येक मालिकेत २० हजार तिकीटे याप्रमाणे एकूण १ लाख तिकीटे मुद्रित करण्यात येणार आहेत . 
प्रत्येक मालिकेतील तिकीटांचे क्रमांक १०००० ते २९९९९ याप्रमाणे देण्यात आलेले आहेत . सागरलक्ष्मी सोडतीची तिकीटे विक्री करणाऱ्या 
विक्रेत्यास रु. १० , ००० /- व त्याखालील असणाऱ्या सर्व बक्षिसांचेप्रदान तिकीट विजेत्यास केल्याबद्दल विक्रेत्यांना २ % सेवा आकार देण्यात येईल . 

३. महाराष्ट्र शासनाने या सोडतीची तिकीट विक्री शिवडी कार्यालयामार्फत करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार सागरलक्ष्मी 
सोडतीची तिकीटे उप संचालक ( वि. व ले .), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी , क्लॅरेज हाऊस, हाजी बंदर रोड , शिवडी (पू.), मुंबई ४०० ०१५ येथून राज्य 
लॉटरीच्या सर्व विक्रेत्यांना उपलब्ध होतील . 

४. या सोडतीची तिकीट विक्री करताना महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या तिकीट विक्रेत्यांना या तिकीट विक्रीच्या १०० तिकीटींच्या एका 
पुस्तकावरील ( M. R. P. Rs . 50/- each ticket ) तिकोटींच्या दर्शनी किमतीवर खरेदी करण्यात आलेल्या या सोडतीच्या एकूण लॉटरी 
तिकीटांवर पुढीलप्रमाणे घाऊक सूट ( Discount ) देण्यात येईल . 


तिकीटांचा संख्या 


प्रस्तावित घाऊक सूट 


५०० ते १५, ००० 


२० % 


१५, ००१ ते २० , ००० 


२३ % 


२०, ००१ ते २५,००० 


२६ % 


२५,००१ ते १,००, ००० 


२८ % 


अभिकर्त्यांना देण्यात येणाऱ्या २ % विशेष सूटीबाबतच्या अटी व शर्ती, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक मरालॉ २०१२/ प्र.क्र . ४७ / 
लॉटरी -२, दिनांक ८ मे २०१२ नुसार लागू राहतील . 

५. या सोडतीच्या तिकीट छपाईचे आदेश उप संचालक ( वि. व ले.), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, क्लॅरेज हाऊस, हाजी बंदर रोड , 
शिवडी ( पू.), मुंबई ४०० ०१५ या कार्यालयाकडून स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील . या सोडतीची तिकीट छपाई मे. साई सिक्युरिटी प्रिंटर्स , प्रा.लि ., 
फरीदाबाद यांचेकडून करून घेण्यात येतील. या तिकीटाचे आकारमान २४ x १३ cm असून यासाठी १३० GSM Indian Art Paper 
वापरण्यात येऊन त्याचा दर प्रती एक लाख लॉटरी तिकीटाकरिता रु . ४६,३०९ /- असा राहील . 

६. घाऊक अभिकर्त्याने ज्या किरकोळ अभिकर्त्यास तिकीटे विकली असतील त्या किरकोळ अभिकर्त्यांची यादी (तिकीटांच्या क्रमांकासह ) 
घाऊक अभिकर्त्याने पुढील तिकीट खरेदीच्यावेळी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या शिवडी कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक आहे. 

७. या सोडतीच बक्षिसरचना व बक्षिसे निश्चित करण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे राहील . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै - १, २०१५ / आषाढ ४ -१०, शके १९३७ 

सागरलक्ष्मी सोडत 
मालिका : ५ 

प्रत्येक मालिकेत : २०, ००० तिकिटे 
तिकीटांचे क्रमांक : १०,००० ते २९ ,९९९ 

एकूण तिकिटे : १ लाख 
सोडत दिनांक : ४ मार्च २०१३ पासून प्रत्येक सोमवारी 

तिकीटाची किंमत : रु. ५० / 
वेळ : सायं . ४ - १५ वा . 

प्रत्येक मालिकेतील सर्व मालिकांतील सर्व मालिकांतील 
बक्षिसे बक्षिसांची रक्कम बक्षिसांची एकूण बक्षिसांची एकूण बक्षिसांची एकूण 
संख्या संख्या 

रक्कम 


११, ०० ,००० 
४० , ००० 


८०, ००० 


७०,००० 


५०,००० 


२, ००, ००० 


पहिले ( सामायिक ) बक्षीस (पूर्ण क्रमांक ) ११, ००,००० 
दुसरे बक्षीस ( पूर्ण क्रमांक ) 

१० , ००० 
( उर्वरित ४ मालिकांमधून ) 
तिसरे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

८ , ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
चौथे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

७ ,००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
पाचवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

५ ,००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
सहावे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

२ ,००० 
( १० जुळवण्या ) 
सातवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

१ , ००० 
( १० जुळवण्या ) 
आठवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

५ , ०० 
( १० जुळवण्या ) 
नववे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

२०० 
( १० जुळवण्या ) 
दहावे बक्षीस ( कोणत्याही ४ अंकावर 
काढण्यात येणाऱ्या क्रमांकास व त्या क्रमांकाच्या 
पुढील तसेच मागील प्रत्येकी १० व्या क्रमांकास 
रु . ११० / - चे बक्षीस देण्यात येईल ) 


१, ००, ००० 


१०० 


५०,००० 


१०० 


२० , ००० 


११० 


१०, ००० 


११ , ०० , ००० 


एकूण 

१० , ४३५ 

२८ ,१०, ००० 
८ . सोडतीची कार्यपद्धती : 

८.१. साप्ताहिक सागरलक्ष्मी या सोडतीकरिता सोडतीचे ठिकाणी ठळकपणे दिसतील अशा ठिकाणी ६ ड्रम ठेवण्यात येतील प्रत्येक 
मालिकेमध्ये १०,००० ते २९,९९९ असे तिकीटांचे क्रमांक असतील . पहिल्या ड्रममध्ये मालिकांचे क्रमांक असतील दुसऱ्या ड्रममध्ये १ व 
२ अंकाची प्रत्येकी एक चकती याप्रमाणे दोन चकत्या टाकण्यात येतील व उर्वरित ४ ड्रममध्ये ० ते ९ अंकाच्या प्रत्येकी एक चकती 
याप्रमाणे दहा चकत्या टाकण्यात येतील . पंचमंडळाच्या समोर प्रत्येक चकती प्लॉस्टिक / रबरी आवरणात (पिशवीत ) ठेवली जाईल . त्यामुळे 
चकतीवरील अंक दिसणार नाही. पंचमंडळाच्या अध्यक्षांनी घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम एकाच वेळी फिरविले जाऊन सोडतीची सुरुवात 
होईल . अध्यक्षांनी घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम्स एकाच वेळी फिरवायचे थांबविले जातील . त्यानंतर प्रत्येक ड्रममधून एक पिशवी काढून 
त्यातील चकतीवरील अंक पंचांना दाखविला जाईल. अध्यक्ष तो अंक घोषित करतील . अंक ज्या क्रमाने निघतील त्या क्रमाने फलकावर 
प्रदर्शित केले जातील. या सोडतीतील बक्षिसे काढण्याचा क्रम खालीलप्रमाणे राहिल . 

८.२. तिसरे बक्षीस रु . ८, ०००. — तिसरे बक्षीस रु . ८, ००० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक वेगवेगळी 
जुळवणी प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्रपणे काढण्यात येईल ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या 
मालिकेतील सर्व तिकीटे रु . ८,००० / - च्या तिसऱ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८.३. चौथे बक्षीस रु. ७, ००० . – चौथे रु. ७, ००० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक वेगवेगळी जुळवणी 
प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्रपणे काढण्यात येईल ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या मालिकेतील 
सर्व तिकीटे रु . ७, ००० / - च्या चौथ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै - १, २०१५ / आषाढ ४ - १० , शके १९३७ 


२१ 


८ . ४. पाचवे बक्षीस रु . ५, ००० . - पाचव्या रु . ५, ००० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक वेगवेगळी 
जळवणी प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्रपणे काढण्यात येईल ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अ 
मालिकेतील सर्व तिकीटे रु . ५,००० / - च्या पाचव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८ .५ . सहावे बक्षीस रु. २, ०००. — सहाव्या रु . २, ००० /- च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी 
याप्रमाणे १० जुळवण्यात स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी सर्व तिकीटे 
रु . २,००० / - च्या सहाव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८. ६. सातवे बक्षीस रु . १, ०००. – सातव्या रु. १,००० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक वेगवेगळी 
जुळवणी याप्रमाणे १० जुळण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील. ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशी अंकांची जुळवणी आली असेल , अशी सर्व 
तिकीटे रु . १,००० / - च्या सातव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८ . ७. आठवे बक्षीस रु . ५००. - आठव्या रु . ५०० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी याप्रमाणे 
१० जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील. ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशी अंकांची जुळवणी आली असेल, अशी सर्व तिकीटे रु. ५०० / - च्या 
आठव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८ .८ . नववे बक्षीस रु . २०० . - नवव्या रु . २०० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी याप्रमाणे 
१० जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील . ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशी अंकांची जुळवणी आली असेल , अशी सर्व तिकीटे रु . २०० / - च्या 
नवव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८.९ . दहावे बक्षीस रु . ११०. — दहाव्या बक्षिसासाठी कोणताही ४ अंकांचा एक क्रमांक काढण्यात येईल त्या क्रमांकास व त्या 
क्रमांकाच्या पुढील तसेच मागील येणाऱ्या प्रत्येकी १० व्या क्रमांकास रु . ११० / - चे दहावे बक्षीस सर्व मालिकांसाठी देण्यात येईल . 

८ . १० . पहिल्या क्रमाकांचे रु. ११,०० ,००० / - चे बक्षीस . - या साप्ताहिक सोडतीमध्ये पाच मालिकात मिळून रुपये अकरा लाखांचे 
एक ( सामायिक ) पहिले बक्षीस ठेवण्यात आलेले असून त्यासाठी प्रथमतः पाच मालिकांमधून एक भाग्यवान मालिका निश्चित करण्यात 
येईल . त्यासाठी प्रत्येक मालिकेतील आद्याक्षरे व क्रमांक असलेली प्रत्येकी एक चकती घेण्यात येऊन ती प्रत्येक चकती स्वतंत्र प्लॉस्टिक / 
रबरी आवरणात घालून पंचमंडळाच्या समोर स्वतंत्र ड्रममध्ये ठेवली जाईल . अध्यक्षांनी घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम फिरविला जाऊन 
व पुन्हा घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम थांबविण्यात येईल. ड्रममधून एकच पिशवी (पाऊच) बाहेर काढून त्यातून चकती बाहेर काढण्यात 
येईल व ती पंचमंडळाला दाखविण्यात येईल . अध्यक्ष त्या चकतीवरील मालिकेच्या अद्याक्षरांची घोषणा करतील. त्यानंतर वरील परिच्छेद 
८ मध्ये विहित केलेल्या पद्धतीने भाग्यवान क्रमांक काढण्यात येईल 

८. ११ . दुसरे बक्षीस रु. १० ,०००. – दुसरे बक्षीस रु. १०, ०० /- याकरिता या सोडतीमधील रु. ११ , ००,००० /- चे पहिले ( सामायिक ) 
बक्षीस मिळालेली भाग्यवान मालिका वगळून उर्वरित ४ मालिकांसाठी परिच्छेद ८ मध्ये विहित केलेल्या पद्धतीने एक पूर्ण अंकाचा भाग्यवान 
क्रमांक प्रत्येक मालिकेकरिता स्वतंत्ररित्या निश्चित करण्यात येईल . 
९. पंचमंडळाची सदस्य त्यांना पुरविलेल्या बक्षीस विजेत्या क्रमांकाच्या नोंदवहीत विजेत्या क्रमांकाची नोंद करून घेतील व त्या प्रतीवर 
सही करतील आणि ती प्रत निकालाच्या अभिलेखाची विश्वासनीय प्रत म्हणून ठेवली जाईल . 
१०. या सोडतीत कोणत्याही बक्षिसामध्ये एकापेक्षा जास्त भाग्यवान क्रमांक निश्चित करताना एखादा क्रमांक पुन्हा आल्यास तो रद्द करून 
त्याऐवजी पुन्हा नवीन भाग्यवान क्रमांक निश्चित करण्यात येईल . 
११ . या सोडतीतील बक्षीस विजेत्याने कोणत्याही बक्षिसाची मागणी करताना त्यास मूळ तिकीट शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील . 
तसेच कोणत्याही तिकीटांवर एकाच बक्षिसाची मागणी करता येईल . 
१२. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या कोणत्याही सोडतीमधील एखाद्या बक्षिसाकरिता एकापेक्षा जास्त पूर्ण भाग्यवान क्रमांक किंवा जुळवण्या 
काढण्यात येता असतील अशावेळी कोणत्याही क्रमांकांची त्याच मालिकेत पुनरावृत्ती झाल्यास किंवा दोन्ही क्रमांक / एकापेक्षा जास्त क्रमांक 
सारखे आल्यास नंतर काढलेले क्रमांक रद्द करून त्याऐवजी नवीन क्रमांक काढण्यात येतील . 
____ वर नमूद केल्याप्रमाणे या सोडतीमधील बक्षीस विजेत्या तिकीटाचे क्रमांक निश्चित करण्यासाठी ड्रम किंवाविजेवर चालणारी व चक्रावर 
क्रमांक लावलेली ( ड्रॉ मशीन ) सोडत यंत्र , वा त्याचप्रमाणे सोडत जलद काढण्याच्या शासनाच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीचा अवलंब सोडत 
काढताना करण्यात येईल . 

सदर शासन निर्णय शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
क्र . २०१३०१३०१०५८२७५७०५ असा आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . रा . राजपुत , 
कार्यासन अधिकारी , वित्त विभाग 
तथा राज्य लॉटरी अधिकारी . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै- १, २०१५ / आषाढ ४ -१० , शके १९३७ 


पद्मिनी या सोडतीची 

बक्षीस रचना व कार्यपद्धती 
वित्त विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , ८ वा मजला, मंत्रालयासमोर ,मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ जानेवारी २०१३ 
वाचा : - शासन निर्णय क्र . मरालॉ २०१२ /प्र.क्र . ४७/ लॉटरी -२, दिनांक ८ मे २०१२. 

शासन निर्णय 
क्रमांक मरालॉ २०१३/ प्र.क्र . ८ / लॉटरी-२. - पद्मिनी साप्ताहिक पांरपारिक सोडत ही केंद्र शासनाचा लॉटरी नियम २०१० प्रमाणे कार्यान्वित 
केली आहे. महाराष्ट्र राज्य पारंपारिक लॉटरीच्या साप्ताहिक सोडती रविवार खेरीज इतर सर्व दिवशी काढण्यात येतात. महिन्याच्या प्रत्येक 
मंगळवारी काढण्यात येणाऱ्या पद्मिनी या साप्ताहिक सोडतीच्या बक्षीस रचनेत दिनांक ५ मार्च २०१३ पासून बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला 
आहे . 

२. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या पद्मिनी सोडतीच्या तिकाटाचे मूल्य रु. २० /- असून रु. ११ लाखाचे पहिले ( सामायिक ) बक्षीस ठेवले आहे. 
या सोडतीत एकूण ५ मालिका असून प्रत्येक मालिकेत २० हजार तिकीटे याप्रमाणे एकूण १ लाख तिकीटे मुद्रित करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक 
मालिकेतील तिकीटांचे क्रमांक १०००० ते २९९९९ याप्रमाणे देण्यात आलेले आहेत . पद्मिनी सोडतीची तिकीटे विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यास 
रु . १०,०००/ - व त्याखालील असणाऱ्या सर्व बक्षिसांचे प्रदान तिकीट विजेत्यास केल्याबद्दल विक्रेत्यांना २ % सेवा आकार देण्यात येईल . 

३. महाराष्ट्र शासनाने या सोडतीची तिकीट विक्री शिवडी कार्यालयामार्फत करण्याचानिर्णय घेतलेला आहे . त्यानुसार पद्मिनी सोडतीची 
तिकीटे उप संचालक ( वि. व ले.), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, क्लॅरेज हाऊस, हाजी बंदर रोड, शिवडी (पू.), मुंबई ४०० ०१५ येथून राज्य लॉटरीच्या 
सर्व विक्रेत्यांना उपलब्ध होतील . 


४ . या सोडतीची तिकीट विक्री करताना महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या तिकीट विक्रेत्यांना या तिकीट विक्रीच्या १०० तिकीटांच्या एका 
पुस्तकावरील ( M. R. P Rs. 20/- each ticket ) तिकीटांच्या दर्शनी किमतीवर खरेदी करण्यात आलेल्या या सोडतीच्या एकूण लॉटरी 
तिकीटांवर पुढीलप्रमाणे घाऊक सूट ( Discount ) देण्यात येईल . 


तिकीटांची संख्या 


प्रस्तावित घाऊक सूट 


५०० ते १५ , ००० 


२० % 


१५, ००१ ते २५, ००० 


२३ % 


२५,००१ ते ३५,००० 

२६ % 
३५, ००१ ते १, ००, ००० 

२८ % 
अभिकर्त्यांना देण्यात येणाऱ्या २% विशेष सूटीबाबतच्या अटी व शर्ती, शासन निर्णय , वित्त विभाग क्रमांक मरालॉ २०१२/ प्र. क्र . ४७ / 
लॉटरी -२, दिनांक ८ मे २०१२ नुसार लागू राहतील . 

___ ५. या सोडतीच्या तिकीट छपाईचे आदेश उप संचालक (वि .व ले.), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, क्लॅरेज हाऊस , हाजी बंदर रोड , 
शिवडी ( पू.), मुंबई ४०० ०१५ या कार्यालयाकडून स्वंतत्ररित्या काढण्यात येतील . या सोडतीची तिकीट छपाई मे . रुची सिक्युरिटी प्रिंटर्स प्रा. लि ., 
भोपाळ यांचेकडून करून घेण्यात येतील . या तिकीटाचे आकारमान २० x १० cms असून यासाठी १०० GSM Poster Paper वापरण्यात 
येऊन त्याचा दर प्रती एक लाख लॉटरी तिकीटाकरिता रु. २२, ७१४ / - असा राहील . 

६. घाऊक अभिकर्त्याने ज्या किरकोळ अभिकर्त्यास तिकीटे विकली असतील त्या किरकोळ अभिकर्त्यांची यादी (तिकीटांच्या क्रमांकासह ) 
घाऊक अभिकर्त्याने पुढील तिकीट खरेदीच्यावेळी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या शिवडी कार्यालयात सादर करणेबंधनकारक आहे. 

७. या सोडतीची बक्षीस रचना व बक्षीसे निश्चित करण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे राहील : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै -१, २०१५ / आषाढ ४ -१० , शके १९३७ 


२३ 


पद्मिनी सोडत 
मालिका : ५ 

प्रत्येक मालिकेत : २०, ००० तिकिटे 
तिकीटांचे क्रमांक : १० ,००० ते २९ ,९९९ 

एकूण तिकिटे : १ लाख 
सोडत दिनांक : ५ मार्च २०१३ पासून प्रत्येक मंगळवारी 

तिकीटाचीकिंमत : रु . २० / 
वेळ : सायं. ४ -१५ वा . 

प्रत्येक मालिकेतील सर्व मालिकांतील सर्व मालिकांतील 
बक्षिसे बक्षिसांची रक्कम बक्षिसांची एकूण बक्षिसांची एकूण बक्षिसांची एकूण 
संख्या संख्या 

रक्कम 
पहिले ( सामायिक बक्षीस ) ( पूर्ण क्रमांक ) ४, ००, ००० 

४ , ०० , ००० 
दुसरे बक्षीस ( पूर्ण क्रमांक ) ७ ,५०० 

३०, ००० 
( उर्वरित ४ मालिकांमधून ) 
तिसरे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) ५ , ००० 

५०, ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
चौथे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) २, ००० 

२० , ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
पाचवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) १ ,००० 

१, ०० , ००० 
( १० जुळवण्या ) 
सहावे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

५०, ००० 
( १० जुळवण्या ) 
सातवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

२०,००० 
(१० जुळवण्या ) 
आठवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

१०,००० 
( १० जुळवण्या ) 
नववे बक्षिस ( कोणत्याही ४ अंकावर 

१० , ००० 

४ , ०० , ००० 
काढण्यात येणाऱ्या क्रमांकास व त्या क्रमांकाच्या 
पुढील तसेच मागील प्रत्येकी १० व्या क्रमांकास 
रु . ४० / - चे बक्षीस देण्यात येईल ) 
एकूण . . 

१० , ४२५ 

१० ,१० , ००० 
८. सोडतीची कार्यपद्धती : 

८.१. साप्ताहिक पद्मिनी या सोडतीकरिता सोडतीचे ठिकाणी ठळकपणे दिसतील अशा ठिकाणी ६ ड्रम ठेवण्यात येतील. प्रत्येक 
मालिकेमध्ये १०,००० ते २९,९९९ असे तिकिटांचे क्रमांक असतील. पहिल्या ड्रममध्ये मालिकांचे क्रमांक असतील, दुसऱ्या ड्रममध्ये १ व 
२ अंकाची प्रत्येकी एक चकती याप्रमाणे दोन चकत्या टाकण्यात येतील व उर्वरित ४ ड्रममध्ये ० ते ९ अंकाच्या प्रत्येकी एक चकती 
याप्रमाणे दहा चकत्या टाकण्यात येतील . पंचमंडळाच्या समोर प्रत्येक चकती प्लॉस्टिक/ रबरी आवरणात (पिशवीत ) ठेवली जाईल . त्यामुळे 
चकतीवरील अंक दिसणार नाही . पंचमंडळाच्या अध्यक्षांनी घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम एकाच वेळी फिरविले जाऊन सोडतीची सुरुवात 
होईल . अध्यक्षांनी घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम्स एकाच वेळी फिरवायचे थांबविले जातील . त्यानंतर प्रत्येक ड्रममधून एक पिशवी काढून 
त्यातील चकतीवरील अंक पंचांना दाखविला जाईल. अध्यक्ष तो अंक घोषित करतील . अंक ज्या क्रमाने निघतील त्या क्रमाने फलकावर 
प्रदर्शित केले जातील. या सोडतीतील बक्षिसे काढण्याचा क्रम खालीलप्रमाणे राहिल : 

८. २. तिसरे बक्षीस रु. ५,००० . — तिसरे बक्षीस रु . ५, ००० /- च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक वेगवेगळी 
जुळवणी प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्रपणे काढण्यात येईल ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या 
मालिकेतील सर्व तिकीटे रु . ५ , ००० / - च्या तिसऱ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८. ३. चौथे बक्षीस रु. २,०००. - चौथे रु. २,००० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक वेगवेगळी जुळवणी 
प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्रपणे काढण्यात येईल . ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या मालिकेतील 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै - १, २०१५ / आषाढ ४ - १० , शके १९३७ 


सर्व तिकीटे रु. २,००० / - च्या चौथ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८. ४ . पाचवे बक्षीस रु . १,०००. - पाचवे बक्षीस रु . १, ००० /- च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी 
याप्रमाणे १० जुळवण्या स्वतंत्रिरित्या काढण्यात येतील . ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या अशी 
सर्व तिकीटे रु . १, ००० / - च्या पाचव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८ . ५ . सहावे बक्षीस रु. ५००. - सहावे बक्षीस रु. ५०० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी 
याप्रमाणे १० जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील . ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी सर्वतिकीटे रु .५०० /- च्या 
सहाव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८. ६. सातवे बक्षीस रु. २०० . — सातवे बक्षीस रु. २०० /- च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी 
याप्रमाणे १० जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील. ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशी अंकांची जुळवणी आली असेल , अशी सर्व तिकीटे रु . 
२०० / - च्या सातव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८. ७. आठवे बक्षीस रु. १०० . - आठवे बक्षीस रु. १०० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी 
याप्रमाणे १० जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील. ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशी अंकांची जुळवणी आली असेल , अशी सर्व तिकीटे रु. १०० / 
- च्या सातव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८ .८ . नववे बक्षीस रु . ४०. - नववे बक्षीस रु. ४० / - च्या बक्षिसासाठी कोणताही ४ अंकाचा एक क्रमांक काढण्यात येईल . 
त्या क्रमांकास व त्या क्रमांकाच्य तसेच मागील येणाऱ्या प्रत्येकी १० व्या क्रमांकास रु . ४०/ - चे नववे बक्षीस सर्व मालिकांसाठी 
देण्यात येईल 

८. ९. पहिल्या क्रमाकांचे रु . ४ ,०० ,००० /- चे बक्षीस . - या साप्ताहिक सोडतीमध्ये पाच मालिकात मिळून रुपये चार लाखांचे 

सामायिक ) पहिले बक्षिसे ठेवण्यात आलेले असून त्यासाठी प्रथमतः पाच मालिकांमधून एक भाग्यवान मालिका निश्चित करण्यात 
येईल . त्यासाठी प्रत्येक मालिकेतील अद्याक्षरे व क्रमांक असलेली प्रत्येकी एक चकती घेण्यात येऊन ती प्रत्येक चकती स्वतंत्र प्लॅस्टिक / 
रबरी आवरणात घालून पंचमंडळाच्या समोर स्वतंत्र ड्रममध्ये ठेवली जाईल . अध्यक्षांनी घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम फिरविला जाऊन 
व पुन्हा घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम थांबविण्यात येईल . ड्रममधून एकच पिशवी ( पाऊच) बाहेर काढून त्यातून चकती बाहेर काढण्यात 
येईल व ती पंचमंडळाला दाखविण्यात येईल . अध्यक्ष त्या चकतीवरील मालिकेच्या अद्याक्षरांची घोषणा करतील . त्यानंतर वरील परिच्छेद 
८ मध्ये विहित केलेल्या पद्धतीने भाग्यवान क्रमांक काढण्यात येईल. 

८ .१० . दुसरे बक्षीस रु . ७, ५०० . - दुसरे बक्षीस रु . ७ ५०० / - याकरिता या सोडतीमधील रु . ४,००, ००० / - चे पहिले ( सामायिक ) 
बक्षिस मिळालेली भाग्यवान मालिका वगळून उर्वरित ४ मालिकांसाठी परिच्छेद ८ मध्ये विहित केलेल्या पद्धतीने एक पूर्ण अंकाचा भाग्यवान 
क्रमांक प्रत्येक मालिकेकरिता स्वतंत्ररित्या निश्चित करण्यात येईल . 

९. पंचमंडळाचे सदस्य त्यांना पुरविलेल्या बक्षीस विजेत्या क्रमांकाच्या नोंदवहीत विजेत्या क्रमांकाची नोंद करून घेतील व त्या प्रतीवर 
सही करतील आणि ती प्रत निकालाच्या अभिलेखाची विश्वासनीय प्रत म्हणून ठेवली जाईल . 

१० . या सोडतीत कोणत्याही बक्षिसामध्ये एकापेक्षा जास्त भाग्यवान क्रमांक निश्चित करताना एखादा क्रमांक पुन्हा आल्यास तो 
रद्द करून त्या ऐवजी पुन्हा नवीन भाग्यवान क्रमांक निश्चित करण्यात येईल . 

११. या सोडतीतील बक्षीस विजेत्याने कोणत्याही बक्षिसाची मागणी करताना त्यास मूळ तिकीट शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक 
राहील. तसेच कोणत्याही तिकीटांवर एकाच बक्षिसाची मागणी करता येईल . 

१२. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या कोणत्याही सोडतीमधील एखाद्या बक्षिसाकरिता एकापेक्षा जास्त पूर्ण भाग्यवान क्रमांक किंवा जुळवण्या 
काढण्यात येत असतील अशावेळी कोणत्याही क्रमांकांची त्याच मालिकेत पुनरावृत्ती झाल्यास किंवा दोन्ही क्रमांक / एकापेक्षा जास्त क्रमांक 
सारखे आल्यास नंतर काढलेले क्रमांक रद्द करून त्याऐवजी नवीन क्रमांक काढण्यात येतील . 

__ वर नमूद केल्याप्रमाणे या सोडतीमधील बक्षीस विजेत्या तिकीटाचे क्रमांक निश्चित करण्यासाठी ड्रम किंवा विजेवर चालणारी व चक्रावर 
क्रमांक लावलेली ( ड्रॉ मशीन ) सोडत यंत्र, वा त्याचप्रमाणे सोडत जलद काढण्याच्या शासनाच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीचा अवलंब सोडत 
काढताना करण्यात येईल . 

सदर शासन निर्णय शासनाच्या www. urban. maharashtra. gov. in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक क्र . २०१३०१३०११०३०५१५०५ असा आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. रा . राजपुत , 
कार्यासन अधिकारी , वित्त विभाग 
तथा राज्य लॉटरी अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै - १, २०१५ / आषाढ ४ - १० , शके १९३७ २५ 

आकर्षक पुष्कराज या सोडतीची 

बक्षिस रचना व कार्यपद्धती. 
वित्त विभाग 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जानेवारी २०१३. 

वाचा : - शासन निर्णय क्र . मरालॉ २०१२/ प्र. क्र. ४७ / लॉटरी-२, दिनांक ८ मे २०१२ . 


शासन निर्णय 


क्रमांक मरालॉ. २०१३ / प्र. क्र . ८ / लॉटरी- २. - आकर्षक पुष्कराज साप्ताहिक पांरपारिक सोडत ही केंद्र शासनाचा लॉटरी नियम - २०१० प्रमाणे 
कार्यान्वित केली आहे. महाराष्ट्र राज्य पारंपारिक लॉटरीच्या साप्ताहिक सोडती रविवार खेरीज इतर सर्व दिवशी काढण्यात येतात . महिन्याच्या 
प्रत्येक गुरुवारी काढण्यात येणाऱ्या आकर्षक पुष्कराज या साप्ताहिक सोडतीच्या बक्षिसरचनेत दिनांक ७ मार्च २०१३ पासून बदल करण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे . 


२. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या आकर्षक पुष्कराज सोडतीच्या तिकाटीचे मूल्य रु. ५० असून रु. १२ लाखाचे पहिले ( सामायिक ) बक्षिस 
ठेवले आहे. या सोडतीत एकूण ५ मालिका असून प्रत्येक मालिकेत २० हजार तिकीटे याप्रमाणे एकूण १ लाख तिकीटे मुद्रीत करण्यात येणार 
आहेत . प्रत्येक मालिकेतील तिकीटांचे क्रमांक १०००० ते २९९९९ याप्रमाणे देण्यात आलेले आहेत. आकर्षक पुष्कराज सोडतीची तिकीटे विक्री 
करणाऱ्या विक्रेत्यास रु. १० ,००० व त्याखालील असणाऱ्या सर्व बक्षिसांचे प्रदान तिकीट विजेत्यास केल्याबद्दल विक्रेत्यांना २ % सेवा आकार 
देण्यात येईल . 


३. महाराष्ट्र शासनाने या सोडतीची तिकीट विक्री शिवडी कार्यालयामार्फत करण्याचानिर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार आकर्षक पुष्कराज 
सोडतीची तिकीटे उप संचालक ( वि.व ले.), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, क्लॅरेज हाऊस, हाजी बंदर रोड, शिवडी ( पू.), मुंबई ४०० ०१५ येथून राज्य 
लॉटरीच्या सर्व विक्रेत्यांना उपलब्ध होतील . 

४ . या सोडतीची तिकीट विक्री करताना महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या तिकीट विक्रेत्यांना या तिकीट विक्रीच्या १०० तिकीटांच्या एका 
पुस्तकावरील ( M. R. P. Rs. 50. each ticket ) तिकीटीच्या दर्शनी किंमतीवर खरेदी करण्यात आलेल्या या सोडतीच्या एकूण लॉटरी 
तिकीटांवर पुढीलप्रमाणे घाऊक सूट ( Discount ) देण्यात येईल . 


२३ % 


२६ % 


तिकीटांची संख्या 

प्रस्तावित घाऊक सूट 
५०० ते १५, ००० 

२० % 
१५, ००१ ते २० ,००० 
२०,००१ ते २५, ००० 
२५,००१ ते १,००,००० 

२८ % 
अभिकर्त्यांना देण्यात येणाऱ्या २ % विशेष सुटीबाबतच्या अटी व शर्ती, शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक मरालॉ. २०१२/ प्र.क्र . ४७ / 
लॉटरी-२, दिनांक ८ मे २०१२ नुसार लागू राहतील . 

५ . या सोडतीच्या तिकीट छपाईचे आदेश उप संचालक ( वि .व ले.), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, क्लॅरेज हाऊस, हाजी बंदर रोड , 
शिवडी (पू.), मुंबई ४०० ०१५ या कार्यालयाकडून स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील. या सोडतीची तिकीट छपाई मे . साई सिक्युरिटी प्रिंटर्स, प्रा .लि ., 
फरीदाबाद यांचेकडून करून घेण्यात येतील. या तिकीटाचे आकारमान २४ x १३ cms. असून यासाठी १३० GSM Indian Art Paper 
वापरण्यात येऊन त्याचा दर प्रती एक लाख तिकीटाकरिता रुपये ४६, ३०९ असा राहील . 

६. घाऊक अभिकर्त्याने ज्या किरकोळ अभिकर्त्यास तिकीटे विकली असतील त्या किरकोळ अभिकर्त्यांची यादी ( तिकीटांच्या क्रमांकासह ) 
घाऊक अभिकर्त्याने पुढील तिकीट खरेदीच्यावेळी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या शिवडी कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक आहे . 


७. या सोडतीची बक्षीस रचना व बक्षिसे निश्चित करण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे राहील . 
भाग एक ( म. उ.वि . ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै- १, २०१५ / आषाढ ४ - १०, शके १९३७ 


प्रत्येक मालिकेत : २० , ००० तिकिटे 
एकूण तिकिटे : १ लाख 
तिकीटाचीकिंमत : रुपये ५० 


बक्षिसे 


सर्व मालिकांतील 
बक्षिसांची एकूण 

संख्या 


सर्व मालिकांतील 
बक्षिसांची एकूण 

रक्कम 


१२,००, ००० 

४० , ००० 


८०, ००० 


आकर्षक पुष्कराज सोडत 
मालिका : ५ 
तिकीटांचेक्रमांक : १० ,००० ते २९ ,९९९ 
सोडत दिनांक : ७ मार्च २०१३ पासून प्रत्येक गुरुवारी 
वेळ : सायं . ४ -१५ वा . 

प्रत्येक मालिकेतील 
बक्षिसाची रक्कम बक्षिसांची एकूण 

संख्या 
पहिले ( सामायिक ) बक्षीस (पूर्ण क्रमांक ) १२, ००, ००० 
दुसरे बक्षीस ( पूर्ण क्रमांक ) 

१०, ००० 
( उर्वरित ४ मालिकांमधून ) 
तिसरे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

८ , ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
चौथे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

७ , ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
पाचवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

५ ,००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
सहावे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

२,००० 
( १० जुळवण्या ) 
सातवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

१ , ००० 
( १० जुळवण्या ) 
आठवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

५०० 
( १० जुळवण्या ) 
नववे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

२०० 
( १० जुळवण्या ) 
दहावे बक्षीस ( कोणत्याही ४ अंकावर 
काढण्यात येणाऱ्या क्रमांकास व त्या क्रमांकाच्या 
पुढील तसेच मागील प्रत्येकी १० व्या क्रमांकास 
रुपये १०० / - चे बक्षीस देण्यात येईल ) 


७० , ००० 


५० ,००० 


२, ००, ००० 


१, ००, ००० 


५०, ००० 


१०० 


२० , ००० 


१०० 


१० , ००० 


१०, ०० ,००० 


१०, ४३५ 


२८ ,१०, ००० 


___ एकूण 
८ . सोडतीची कार्यपद्धती : 


८ .१. साप्ताहिक “ आकर्षक पुष्कराज ” या सोडतीकरिता सोडतीचे ठिकाणी ठळकपणे दिसतील अशा ठिकाणी ६ ड्रम ठेवण्यात 
येतील प्रत्येक मालिकेमध्ये १०, ००० ते २९ ,९९९ असे तिकीटांचे क्रमांक असतील. पहिल्या ड्रममध्ये मालिकांचे क्रमांक असतील दुसऱ्या 
ड्रममध्ये १ व २ अंकाची प्रत्येकी एक चकती याप्रमाणे दोन चकत्या टाकण्यात येतील व उर्वरित ४ ड्रममध्ये ० ते ९ अंकाच्या प्रत्येकी 
एक चकती याप्रमाणे दहा चकत्या टाकण्यात येतील . पंचमंडळाच्या समोर प्रत्येक चकती प्लॅस्टिक / रबरी आवरणात (पिशवीत ) ठेवली जाईल . 
त्यामुळे चकतीवरील अंक दिसणार नाही . पंचमंडळाच्या अध्यक्षांनी घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम एकाच वेळी फिरविले जाऊन सोडतीची 
सुरुवात होईल. अध्यक्षांनी घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम्स एकाच वेळी फिरवायचे थांबविले जातील. त्यानंतर प्रत्येक ड्रममधून एक पिशवी 
काढून त्यातील चकतीवरील अंक पंचांना दाखविला जाईल. अध्यक्ष तो अंक घोषित करतील . अंक ज्या क्रमाने निघतील त्या क्रमाने फलकावर 
प्रदर्शित केले जातील . या सोडतीतील बक्षिसे काढण्याचा क्रम खालीलप्रमाणे राहिल . 

८ .२. तिसरे बक्षीस रु. ८ , ०००. — तिसरे बक्षीस रु. ८ ,००० च्या बक्षीसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक वेगवेगळी 
जुळवणी प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्रपणे काढण्यात येईल ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या 
मालिकेतील सर्व तिकीटे रु. ८ ,००० च्या तिसऱ्या बक्षीसासाठी पात्र असतील . 

८ .३ . चौथे बक्षीस रु . ७,००० . - चौथे रु . ७,००० च्या बक्षीसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक वेगवेगळी जुळवणी 
प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्रपणे काढण्यात येईल ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या मालिकेतील 
सर्व तिकीटे रु . ७,००० च्या चौथ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 


नरा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५- जुलै-१, २०१५ / आषाढ ४- १०, शके १९३७ । 
२७ 
८ . ४ . पाचवे बक्षीस रु . ५ ,००० . - पाचवे बक्षीस रु . ५, ००० च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार डम्समधन ४ अंकांची एक वेगवेगळी 
जुळवणी प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्रपणे काढण्यात येईल ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या 
मालिकेतील सर्व तिकीटे रु . ५, ००० च्या पाचव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८. ५ . सहावे बक्षीस रु. २,००० . - सहावे बक्षीस रु . २,००० च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक वेगवेगळी 
जुळवणी या प्रमाणे १० जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी सर्व 
तिकीटे रु. २, ००० च्या सहाव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८. ६. सातवे बक्षीस रु . १,००० . - सातवे बक्षीस रु . १,००० च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी 
या प्रमाणे १० जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येईल ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशी अंकांची जुळवणी आली असेल, अशी सर्व तिकीटे 
रु . १, ००० च्या सातव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८ . ७ . आठवे बक्षीस रु. ५०० . - आठवे बक्षीस रु. ५०० च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी 
याप्रमाणे १० जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील . ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशी अंकांची जुळवणी आली असेल, अशी सर्व तिकीटे 
रु . ५०० च्या आठव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील. 

८ .८ . नववे बक्षीस रु . २००. - नववे बक्षीस रु . २०० च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी याप्रमाणे 
१० जळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील. ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशीअंकांची जळवणी आली असेल , अशी सर्व तिकीटे रु . २०० 
च्या नवव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८ .९. दहावे बक्षीस रु. १००. — दहावे बक्षिसासाठी कोणताही ४ अंकांच्या एक क्रमांक काढण्यात येईल त्या क्रमांकास व त्या 
क्रमांकांच्या पुढील तसेच मागील येणाऱ्या प्रत्येकी १० व्या क्रमांकास रु. १०० चे दहावे बक्षिस सर्व मालिकांसाठी देण्यात येईल . 

८.१०. पहिल्या क्रमाकांचे रु . १२ , ०० , ००० चे बक्षिस. - या साप्ताहिक सोडतीमध्ये पाच मालिकात मिळून रुपये बारा लाखांचे 
एक ( सामायिक ) पहिले बक्षिसे ठेवण्यात आलेले असून त्यासाठी प्रथमतः पाच मालिकांमधून एक भाग्यवान मालिका निश्चित करण्यात 
येईल . त्यासाठी प्रत्येक मालिकेतील अद्याक्षरे व क्रमांक असलेली प्रत्येकी एक चकती घेण्यात येऊन ती प्रत्येक चकती स्वतंत्र प्लॅस्टिक / 
रबरी आवरणात घालून पंचमंडळाच्या समोर स्वतंत्र ड्रममध्ये ठेवली जाईल . अध्यक्षांनी घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम फिरविला जाऊन 
व पुन्हा घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम थांबविण्यात येईल . ड्रममधये एकच पिशवी (पाऊच) बाहेर काढून त्यातून चकती बाहेर काढण्यात 
येईल व ती पंचमंडळाला दाखविण्यात येईल . अध्यक्ष त्या चकतीवरील मालिकेच्या आद्याक्षरांची घोषणा करतील . त्यानंतर वरील परिच्छेद 
८ मध्ये विहित केलेल्या पद्धतीने भाग्यवान क्रमांक काढण्यात येईल . 

८. ११. दुसरे बक्षीस रु . १०,०००. – दुसरे बक्षीस रु. १०, ००० याकरिता या सोडतीमधील रु . १२,००,००० चे पहिले ( सामायिक ) 
बक्षिस मिळालेली भाग्यवान मालिका वगळून उर्वरित ४ मालिकांसाठी परिच्छेद ८ मध्ये विहित केलेल्या पद्धतीने एक पूर्ण अंकाचा भाग्यवान 
क्रमांक प्रत्येक मालिकेकरिता स्वतंत्ररित्या निश्चित करण्यात येईल . 

९. पंचमंडळाचे सदस्य त्यांना पुरविलेल्या बक्षीस विजेत्या क्रमांकाच्या नोंदवहीत विजेत्या क्रमांकाची नोंद करून घेतील व त्या प्रतीवर 
सही करतील आणि ती प्रत निकालाच्या अभिलेखाची विश्वासनीय प्रत म्हणून ठेवली जाईल . 

१० . या सोडतीत कोणत्याही बक्षिसामध्ये एकापेक्षा जास्त भाग्यवान क्रमांक निश्चित करताना एखादा क्रमांक पुन्हा आल्यास तो 
रद्द करून त्या ऐवजी पुन्हा नवीन भाग्यवान क्रमांक निश्चित करण्यात येईल . 

११ . या सोडतीतील बक्षीस विजेत्याने कोणत्याही बक्षिसाची मागणी करताना त्यास मूळ तिकीट शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक 
राहील. तसेच कोणत्याही तिकीटांवर एकाच बक्षिसाची मागणी करता येईल . 

१२. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या कोणत्याही सोडतीमधील एखाद्या बक्षिसाकरिता एकापेक्षा जास्त पूर्ण भाग्यवान क्रमांक किंवा जुळवण्या 
काढण्यात येत असतील अशावेळी कोणत्याही क्रमांकांची त्याच मालिकेत पुनरावृत्ती झाल्यास किंवा दोन्ही क्रमांक / एकापेक्षा जास्त क्रमांक 
सारखे आल्यास नंतर काढलेले क्रमांक रद्द करून त्याऐवजी नवीन क्रमांक काढण्यात येतील . 

वर नमूद केल्याप्रमाणे या सोडतीमधील बक्षीस विजेत्या तिकीटाचे क्रमांक निश्चित करण्यासाठी ड्रम किंवा विजेवर चालणारी व चक्रावर 
क्रमांक लावलेली ( ड्रॉ मशीन ) सोडत यंत्र , वा त्याचप्रमाणे सोडत जलद काढण्याच्या शासनाच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीचा अवलंब सोडत 
काढताना करण्यात येईल . 

सदर शासन निर्णय शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
क्र . २०१३०१३०१०५९२४५६०५ असा आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


__ अ . रा . राजपुत , 
कार्यासन अधिकारी , वित्त विभाग 
तथा राज्य लॉटरी अधिकारी. 


भाग एक ( म. उ.वि . ) - ५ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै- १, २०१५ / आषाढ ४ -१०, शके १९३७ 

वैभवलक्ष्मी या सोडतीची 

बक्षिस रचना व कार्यपद्धती 
वित्त विभाग 


नवीन प्रशासन भवन , ८ वा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जानेवारी २०१३ . 
वाचा : - शासन निर्णय क्र . मरालॉ २०१२ /प्र.क्र . ४७/ लॉटरी -२, दिनांक ८ मे २०१२. 

शासन निर्णय 
क्रमांक मरालॉ. २०१३/ प्र. क्र . ८ / लॉटरी -२. - वैभवलक्ष्मी साप्ताहिक पांरपारिक सोडत ही केंद्र शासनाचा लॉटरी नियम - २०१० प्रमाणे 
कार्यान्वित केली आहे . महाराष्ट्र राज्य पारंपारिक लॉटरीच्या साप्ताहिक सोडती रविवार खेरीज इतर सर्व दिवशी काढण्यात येतात . महिन्याच्या 
प्रत्येक शुक्रवारी काढण्यात येणाऱ्या वैभवलक्ष्मी या साप्ताहिक सोडतीच्या बक्षिसरचनेते दिनांक १ मार्च २०१३ पासून बदल करण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे . 

२. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या वैभवलक्ष्मी सोडतीच्या तिकाटीचे मूल्य रु . २० / - असून रु. २ लाखाचे पहिले ( सामायिक ) बक्षिस ठेवले 
आहे. या सोडतीत एकूण ५ मालिका असून प्रत्येक मालिकेत २० हजार तिकीटे याप्रमाणे एकूण १ लाख तिकीटे मुद्रीत करण्यात येणार आहेत . 
प्रत्येक मालिकेतील तिकीटांचे क्रमांक १०००० ते २९९९९ याप्रमाणे देण्यात आलेले आहेत. वैभवलक्ष्मी सोडतीची तिकीटे विक्री करणाऱ्या 
विक्रेत्यास रु. १० , ०००/ - व त्याखालील असणाऱ्या सर्व बक्षिसांचेप्रदान तिकीट विजेत्यास केल्याबद्दल विक्रेत्यांना २ % सेवा आकार देण्यात येईल . 

३. महाराष्ट्र शासनाने या सोडतीची तिकीट विक्री शिवडी कार्यालयामार्फत करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार वैभवलक्ष्मी 
सोडतीची तिकीटे उपसंचालक (वि.व. ले.), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, क्लॅरेज हाऊस, हाजी बंदर रोड , शिवडी (पू.), मुंबई ४०० ०१५ येथून राज्य 
लॉटरीच्या सर्व विक्रेत्यांना उपलब्ध होतील . 

४ . या सोडतीची तिकीट विक्री करताना महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या तिकीट विक्रेत्यांना या तिकीट विक्रीच्या १०० तिकीटींच्या एका 
पुस्तकावरील ( M. R. P Rs. 20/- each ticket ) तिकीटीच्या दर्शनी किंमतीवर खरेदी करण्यात आलेल्या या सोडतीच्या एकूण लॉटरी 
तिकीटांवर पुढीलप्रमाणे घाऊक सूट ( Discount ) देण्यात येईल . 


तिकीटांची संख्या 


प्रस्तावित घाऊक सूट 


५०० ते १५ ,००० 


२० % 


१५ , ००१ ते २५ ,००० 


२३% 


२६ % 


२५,००१ ते ३५,००० 
३५ , ००१ ते १, ०० , ००० 


२८ % 


अभिकर्त्यांना देण्यात येणाऱ्या २ % विशेष सुटीबाबतच्या अटी व शर्ती, शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक मरालॉ २०१२/ प्र.क्र . ४७ / 
लॉटरी -२, दिनांक ८ मे २०१२ नुसार लागू राहतील . 

५ . या सोडतीच्या तिकीट छपाईचे आदेश उपसंचालक (वि .व ले.), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, शिवडी (पू.), मुंबई ४०० ०१५ या कार्यालयाकडून 
स्वतंत्रिरत्या काढण्यात येतील . या सोडतीची तिकीट छपाई मे . रुची सिक्युरिटी प्रिंटर्स, प्रा . लि ., भोपाळ यांचेकडून करून घेण्यात येतील. या 
तिकीटाचे आकारमान २० x १० cms असून यासाठी १०० GSM Poster Paper वापरण्यात येऊन त्याचा दर प्रती एक लाख लॉटरी 
तिकीटाकरिता रु. २२, ७१४ / - असा राहील . 

६. घाऊक अभिकत्यांने ज्या किरकोळ अभिकत्यांस तिकीटे विकली असतील त्या किरकोळ अभिकर्त्यांची यादी (तिकीटांच्या क्रमांकासह ) 
घाऊक अभिकर्त्यांने पुढील तिकीट खरेदीच्यावेळी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या शिवडी कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक आहे. 

७. या सोडतीची बक्षिसरचना व बक्षिसे निश्चित करण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे राहील : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै - १, २०१५ / आषाढ ४ - १० , शके १९३७ 


वैभवलक्ष्मी सोडत 
मालिका : ५ 

प्रत्येक मालिकेत : २०,००० तिकिटे 
तिकीटांचे क्रमांक : १० ,००० ते २९ ,९९९ 

एकूण तिकिटे : १ लाख 
सोडत दिनांक : १ मार्च २०१३ पासून प्रत्येक शुक्रवारी 

तिकीटाचीकिंमत : रु . २० / 
वेळ : सायं. ४ -१५ वा . 

प्रत्येक मालिकेतील सर्व मालिकांतील सर्व मालिकांतील 
बक्षिसे बक्षिसाची रक्कम बक्षिसांची एकूण बक्षिसांची एकूण बक्षिसांची एकूण 
संख्या संख्या 

रक्कम 
पहिले ( सामायिक ) बक्षीस (पूर्ण क्रमांक ) २, ०० ,००० 

२, ०० , ००० 
दुसरे बक्षीस ( पूर्ण क्रमांक ) १० ,००० 

४०,००० 
( उर्वरित ४ मालिकांमधून ) 
तिसरे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) ७ , ००० 

७० , ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
चौथे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) ५ ,००० 

५०, ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
पाचवे बक्षिस ( शेवटचे ४ अंक ) ४, ००० 

४० , ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
सहावे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) १,००० 

१, ०० ,००० 
( १० जुळवण्या ) 
सातवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) ५०० 

५०, ००० 
(१० जुळवण्या ) 
आठवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

२० , ००० 
(१० जुळवण्या ) 
नववे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

१०, ००० 
(१० जुळवण्या ) 
दहावे बक्षीस ( कोणत्याही ४ अंकावर 

१० , ००० 

५ , ०० , ००० 
काढण्यात येणाऱ्या क्रमांकास व त्या क्रमांकाच्या 
पुढील तसेच मागील प्रत्येकी १० व्या क्रमांकास 
रु . ५०/ - चे बक्षीस देण्यात येईल ) 
एकूण 

१० , ४३५ 

१० , ८०, ००० 
८. सोडतीची कार्यपद्धती : 

८. १. साप्ताहिक वैभवलक्ष्मी या सोडतीकरिता सोडतीचे ठिकाणी ठळकपणे दिसतील अशा ठिकाणी ६ ड्रम ठेवण्यात येतील . प्रत्येक 
मालिकेमध्ये १० , ००० ते २९, ९९९ असे तिकीटांचे क्रमांक असतील . पहिल्या ड्रममध्ये मालिकांचे क्रमांक असतील दुसऱ्या ड्रममध्ये १ व 
२ अंकाची प्रत्येकी एक चकती याप्रमाणे दोन चकत्या टाकण्यात येतील व उर्वरित ४ ड्रममध्ये ० ते ९ अंकाच्या प्रत्येकी एक चकती 
याप्रमाणे दहा चकत्या टाकण्यात येतील . पंचमंडळाच्या समोर प्रत्येक चकती प्लॅस्टिक /रबरी आवरणात (पिशवीत ) ठेवली जाईल . त्यामुळे 
चकतीवरील अंक दिसणार नाही. पंचमंडळाच्या अध्यक्षांनी घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम एकाच वेळी फिरविले जाऊन सोडतीची सुरुवात 
होईल . अध्यक्षांनी पुन्हा घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम्स एकाच वेळी फिरवायचे थांबविले जातील . त्यानंतर प्रत्येक ड्रममधून एक पिशवी 
काढून त्यातील चकतीवरील अंक पंचांना दाखविला जाईल. अध्यक्ष तो अंक घोषित करतील . अंक ज्या क्रमाने निघतील त्या क्रमाने फलकावर 
प्रदर्शित केले जातील . या सोडतीतील बक्षिसे काढण्याचा क्रम खालीलप्रमाणे राहिल : 

८. २. तिसरे बक्षीस रु . ७,००० . — तिसरे बक्षीस रु. ७, ००० /- च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक वेगवेगळी 
जुळवणी प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्रपणे काढण्यात येईल . ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या 
मालिकेतील सर्व तिकीटे रु. ७, ००० / - च्या तिसऱ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील. 

८.३. चौथे बक्षीस रु. ५, ००० . – चौथे रु. ५,०००/ - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक वेगवेगळी जुळवणी 
प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्रपणे काढण्यात येईल ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या मालिकेतील 
सर्व तिकीटे रु . ५, ००० / - च्या चौथ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 
भाग एक ( म.उ. वि .) - ५अ 


१०० 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै-१, २०१५ / आषाढ ४ - १० , शके १९३७ 

८ . ४. पाचवे बक्षीस रु. ४,०००. - पाचवे बक्षीस रु . ४, ००० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक 
वेगवेगळी जुळवणी प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्रपणे काढण्यात येईल ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी 
त्या त्या मालिकेतील सर्व तिकीटे रु . ४,००० / - च्या पाचव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८.५ . सहावे बक्षीस रु. १, ००० . - सहावे बक्षीस रु. १, ०००/ - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी 
याप्रमाणे १० जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील. ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी सर्व तिकीटे 
रु . १, ००० /- च्या सहाव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८ . ६. सातवे बक्षीस रु . ५०० . - सातवे बक्षीस रु . ५०० /- च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी 
याप्रमाणे १० जळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशी अंकांची जळवणी आली असेल , अशी सर्व तिकीटे 
रु . ५०० / - च्या सातव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८ . ७. आठवे बक्षीस रु . २०० . – आठवे बक्षीस रु . २०० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी 
याप्रमाणे १० जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील. ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशी अंकांची जुळवणी आली असेल, अशी सर्व तिकीटे 
रु . २०० / - च्या आठव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८ . ८ . नववे बक्षीस रु . १०० . - नववे बक्षीस रु . १०० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार डम्समधन ४ अंकांची एक जळवणी 
याप्रमाणे १० जळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील. ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशीअंकांची जळवणी आली असेल , अशी सर्व तिकीटे 
रु . १०० / - च्या नवव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

८.९. दहावे बक्षीस रु. ५०. — दहावे रुपये ५० च्या बक्षिसासाठी कोणताही ४ अंकांची एक क्रमांक काढण्यात येईल त्या क्रमांकास 
व त्या क्रमांकांच्या पुढील तसेच मागील येणाऱ्या प्रत्येकी १० व्या क्रमांकास रु . ५०/ - चे दहावे बक्षिस सर्व मालिकांसाठी देण्यात येईल . 

८ .१०. पहिल्या क्रमाकांचे रु . २,००,००० /- चे बक्षीस . - या साप्ताहिक सोडतीमध्ये पाच मालिकात मिळून रुपये दोन लाखांचे 
एक ( सामायिक ) पहिले बक्षिसे ठेवण्यात आलेले असून त्यासाठी प्रथमतः पाच मालिकांमधून एक भाग्यवान मालिका निश्चित करण्यात 

क्षरे व क्रमांक असलेली प्रत्येकी एक चकती घेण्यात येऊन ती प्रत्येक चकती स्वतंत्र प्लॅस्टिक / 
रबरी आवरण्यात घालून पंचमंडळाच्या समोर स्वतंत्र ड्रममध्ये ठेवली जाईल . अध्यक्षांनी घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम फिरविला जाऊन 
व पुन्हा घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम थांबविण्यात येईल . ड्रममध्ये एकच पिशवी ( पाऊच) बाहेर काढून त्यातून चकती बाहेर काढण्यात 
येईल व ती पंचमंडळाला दाखविण्यात येईल . अध्यक्ष त्या चकतीवरील मालिकेच्या आद्याक्षरांची घोषण 
८ मध्ये विहित केलेल्या पद्धतीने भाग्यवान क्रमांक काढण्यात येईल . 

८. ११. दुसरे बक्षीस रु . १०,०००. – दुसरे बक्षीस रु . १० , ०० / -याकरिता या सोडतीमधील रु . २, ००,००० / - चे पहिले ( सामायिक ) 
बक्षिस मिळालेली भाग्यवान मालिका वगळून उर्वरित ४ मालिकांसाठी परिच्छेद ८ मध्ये विहित केलेल्या पद्धतीने एक प अंकाचा भाग्यवान 
क्रमांक प्रत्येक मालिकेकरिता स्वतंत्ररित्या निश्चित करण्यात येईल . 

९. पंचमंडळाची सदस्य त्यांना पुरविलेल्या बक्षिस विजेत्या क्रमांकाच्या नोंदवहीत विजेत्या क्रमांकाची नोंद करून घेतील व त्या 
प्रतीवर सही करतील आणि ती प्रत निकालाच्या अभिलेखाची विश्वासनीय प्रत म्हणून ठेवली जाईल . 

१०. या सोडतीत कोणत्याही बक्षिसामध्ये एकापेक्षा जास्त भाग्यवान क्रमांक निश्चित करताना एखादा क्रमांक पुन्हा आल्यास तो 
रद्द करून त्या ऐवजी पुन्हा नवीन भाग्यवान क्रमांक निश्चित करण्यात येईल . 

११ . या सोडतीतील बक्षीस विजेत्याने कोणत्याही बक्षिसाची मागणी करताना त्यास मूळ तिकीट शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक 
राहील . तसेच कोणत्याही तिकीटांवर एकाच बक्षिसाची मागणी करता येईल . 

१२. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या कोणत्याही सोडतीमधील एखाद्या बक्षिसाकरिता एकापेक्षा जास्त पूर्ण भाग्यवान क्रमांक किंवा जुळवण्या 
काढण्यात येत असतील अशावेळी कोणत्याही क्रमांकांची त्याच मालिकेत पुनरावृत्ती झाल्यास किंवा दोन्ही क्रमांक / एकापेक्षा जास्त क्रमांक 
सारखे आल्यास नंतर काढलेले क्रमांक रद्द करून त्याऐवजी नवीन क्रमांक काढण्यात येतील . 

वर नमूद केल्याप्रमाणे या सोडतीमधील बक्षिस विजेत्या तिकीटाचे क्रमांक निश्चित करण्यासाठी ड्रम किंवा विजेवर चालणारी व चक्रावर 
क्रमांक लावलेली ( डॉ मशीन ) सोडत यंत्र , वा त्याचप्रमाणे सोडत जलद काढण्याच्या शासनाच्या दृष्टीने योग 
काढताना करण्यात येईल . | 

सदर शासन निर्णय शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
क्र . २०१३०१३०११५०४०१२९०५ असा आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


| अकगमा 


अ. रा . राजपुत , 
कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग , 
तथा राज्य लॉटरी अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै - १, २०१५ / आषाढ ४ - १० , शके १९३७ 


महाराष्ट्र राज्य लॉटरी 
महाराष्ट्र सह्याद्री ( मासिक ) 

सोडतीची बक्षिस रचना व कार्यपद्धती 

वित्त विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , ८ वा मजला, मंत्रालयासमोर ,मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१३. 
वाचा : - शासन निर्णय क्र . मरालॉ २०१२ /प्र.क्र . ४७ / लॉटरी -२, दिनांक ८ मे २०१२. 

शासन निर्णय 


क्रमांक मरालॉ. २०१३ /प्र.क्र . २२ / लॉटरी -२. - महाराष्ट्र सह्याद्री मासिक सोडत केंद्र शासनाचा लॉटरी (विनियमन) नियम -२०१० प्रमाणे 
कार्यान्वित करण्यात येत आहे. ही पारंपारिक लॉटरीची मासिक सोडती रविवार खेरीज इतर सर्वदिवशी काढण्यात येईल. माहे मार्च २०१३ मध्ये 
काढण्यात येणारी महाराष्ट्र सह्याद्री ही मासिक सोडत दिनांक १९ मार्च २०१३ रोजी दुपारी ४ - ०० वाजता काढण्यात येईल व त्यानंतरचा मासिक 
सोडतीच्या तारखा उप संचालक ( वि . व ले .), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, क्लॅरेज हाऊस , हाजी बंदर रोड, शिवडी ( पू.), मुंबई ४०० ०१५ यांचेकडून 
ठरविण्यात येतील. या सोडतीकरिता ठेवण्यात आलेली बक्षिसरचना यापुढे काढण्यात येणाऱ्या मासिक सोडतीसही लागू राहील . 

२. या सोडतीच्या तिकिटाचे मूल्य रु . ५० / - असून प्रत्येक मालिकेत ४० ,००० तिकीटे असलेल्या ५ मालिकांत ए 
मुद्रीत करण्यात येतील . या सोडतीतील प्रत्येक मालिकेमध्ये तिकीटांचे क्रमांक १०००० ते ४९, ९९९ याप्रमाणे असतील. या सोडतीमध्ये पहिले 
बक्षिस रु . २२ लाखाचे ( सामायिक ) बक्षिस ठेवण्यात येत आहे . “ महाराष्ट्र सह्याद्री मासिक ” सोडतीची तिकीटे उपसंचालक ( वि . व ले. ) , 
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, क्लॅरेज हाऊस , हाजी बंदर रोड, शिवडी (पू.), मुंबई ४०० ०१५ यांचे कार्यालयातून सर्व विक्रेत्यांना उपलब्ध होतील. या 
बक्षिसरचनेतील रु. १० , ००० /- व त्याखालील असणाऱ्या सर्व बक्षिसांचे प्रदान तिकीट विक्रेत्यास केल्याबद्दल विक्रेत्यांना २ % सेवा आकार 
देण्यात येईल . 

___ ३. या सोडतीची तिकीट विक्री करताना महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या तिकीट विक्रेत्यांना या तिकीट विक्रीच्या १०० तिकीटांच्या एका 
पुस्तकावरील ( M. R. P Rs. 50/- each ticket) तिकीटांच्या दर्शनी किंमतीवर खरेदी करण्यात आलेल्या या सोडतीच्या एकूण लॉटरी 
तिकीटांवर पुढीलप्रमाणे घाऊक सूट ( Discount ) देण्यात येईल . 
तिकीटांचा संख्या 

प्रस्तावित घाऊक सूट 
५०० ते ३० , ००० तिकीटांपर्यंत 

२० % 
३० , ००१ ते २५, ००० तिकीटे 

२२ % 
५०,००१ ते ७५, ००० तिकीटे 

२६ % 
७५, ००१ ते १, ०० ,,००० तिकीटे 

२८ % 
१,०० ,००० तिकिटांच्यापुढे 

३० % 
अभिकर्त्यांना देण्यात येणाऱ्या २ % विशेष सुटीबाबतच्या अटी व शर्ती, शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक मरालॉ २०१२/ प्र.क्र . ४७ / 
लॉटरी-२, दिनांक ८ मे २०१२ नुसार लागू राहतील . 

४ . या सोडतीच्या तिकीट छपाईचे आदेश उपसंचालक ( वि. व. ले.), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी , क्लॅरेज हाऊस, हाजी बंदर रोड, 
शिवडी ( पू.), मुंबई ४०० ०१५ या कार्यालयाकडून स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील. या सोडतीची तिकीट छपाई मे . साई सिक्युरिटी प्रिंटर्स, प्रा .लि ., 
फरीदाबाद यांचेकडून करून घेण्यात येतील. या तिकीटांचे आकारमान २४ x १३ cms असून यासाठी १३० GSM Indian Art Paper 
वापरण्यात येऊन त्याचा दर प्रती एक लाख तिकीटाकरिता रु. ४६, ३०९ /- असा राहील . 

५ . घाऊक अभिकर्त्याने ज्या किरकोळ अभिकर्त्यास तिकीटे विकली असतील त्या किरकोळ अभिकर्त्यांची यादी (तिकीटांच्या क्रमांकासह ) 
घाऊक अभिकर्त्यांने पुढील तिकीट खरेदीच्यावेळी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या शिवडी कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक आहे . 

६. या मासिक सोडतीची बक्षिसरचना पुढीलप्रमाणे राहील . 


१, ०० , ००० 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै - १, २०१५ / आषाढ ४ - १० , शके १९३७ 

महाराष्ट्र सह्याद्री ( मासिक ) सोडत 
मालिका : ५ 

प्रत्येक मालिकेत : ४०, ००० तिकिटे 
तिकीटांचे क्रमांक : १०,००० ते ४९, ९९९ 

एकूण तिकिटे : २ लाख 
सोडत दिनांक व वेळ : मार्च २०१३ पासून दरमहा 

तिकीटाची किंमत : रु. ५० / 
सायंकाळी ४ - ०० वा . 

प्रत्येक मालिकेतील सर्व मालिकांतील सर्व मालिकांतील 
बक्षिसे बक्षिसाची रक्कम बक्षिसांची एकूण बक्षिसांची एकूण बक्षिसांची एकूण 
संख्या संख्या 

रक्कम 
पहिले ( सामायिक ) बक्षीस ( पूर्ण क्रमांक ) २२, ०० , ००० 

२२ , ०० ,००० 
दुसरे बक्षीस ( पूर्ण क्रमांक ) १, ००, ००० 

४ ,०० , ००० 
( उर्वरित ४ मालिकांमधून ) 
तिसरे बक्षीस ( ४ पूर्ण क्रमांक ) १०, ००० 

२, ०० , ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
चौथे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) ५,००० 

१, ०० , ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
पाचवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) २, ००० 

४०, ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
सहावे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) १, ००० 

२ ,०० ,,००० 
( १० जुळवण्या ) 
सातवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

२०० 
( १० जुळवण्या ) 
आठवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

२०० 

४० , ००० 
( १० जुळवण्या ) 
नववे बक्षीस ( कोणत्याही ४ अंकावर 

२० , ००० 

२० , ०० ,००० 
काढण्यात येणाऱ्या क्रमांकास व त्या क्रमांकाच्या 
पुढील तसेच मागील प्रत्येकी १० व्या क्रमांकास 
रु . १०० /- चे बक्षीस देण्यात येईल ) 
एकूण 

२० , ६६५ 

५२,८०,००० 
७. सोडतीची कार्यपद्धी : 

या सोडतीकरिता सोडतीचेठिकाणी ठळकपणे दिसतील अशा ठिकाणी ६ ड्रम ठेवण्यात येतील प्रत्येक मालिकेमध्ये १०, ००० ते ४९,९९९ 
असे तिकीटांचे क्रमांक असतील. पहिल्या ड्रममध्ये मालिकांचे क्रमांक असतील दुसऱ्या ड्रममध्ये १ व ४ अंकाची प्रत्येकी एक चकती 
याप्रमाणे चार चकत्या टाकण्यात येतील व उर्वरित ४ ड्रम्समध्ये ० ते ९ अंकाच्या प्रत्येकी एक चकती याप्रमाणे दहा चकत्या टाकण्यात 
येतील . पंचमंडळाच्या समोर प्रत्येक चकती प्लॅस्टिक / रबरी आवरणात (पिशवीत ) ठेवली जाईल . त्यामुळे चकतीवरील अंक दिसणार नाही 
पंचमंडळाच्या अध्यक्षांनी घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम एकाच वेळी फिरविले जाऊन सोडतीची सुरुवात होईल . अध्यक्षांनी पून्हा घंटी 
वाजविल्यावर सर्व ड्रम्स एकाच वेळी फिरवायचे थांबविले जातील . त्यानंतर प्रत्येक ड्रममधून एक पिशवी काढून त्यातील चकतीवरील 
अंक पंचांना दाखविला जाईल . अध्यक्ष तो अंक घोषित करतील . अंक ज्या क्रमाने निघतील त्या क्रमाने फलकावर प्रदर्शित केले जातील . 
व तो क्रमांक विजेता क्रमांक म्हणून घोषित केला जाईल . 

७.१. तिसरे बक्षीस रु. १० , ००० . — या सोडतीमधील तिसरे बक्षीस रु. १० , ००० /- करिता चार पूर्ण क्रमांक प्रत्येक मालिकेसाठी 
स्वतंत्रिरित्या निश्चित करण्यात येतील . 

___ ७.२. चौथे बक्षीस रु. ५, ००० . - या सोडतीमधील चौथे बक्षीस रु . ५,००० करिता शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक 
वेगवेगळी जुळवणी प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्रपणे काढण्यात येईल. ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी 
त्या त्या मालिकेतील सर्व तिकीटे रु. ५,००० / - च्या चौथ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

७. ३. पाचवे बक्षीस रु. २,०००. – पाचवे बक्षीस रु. २, ००० /- च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक वेगवेगळी 
जुळवणी प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील . ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या 
मालिकेतील सर्व तिकीटे रु . २, ००० / - च्या पाचव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै - १, २०१५ / आषाढ ४ - १० , शके १९३७ ३३ 
७. ४ . सहावे बक्षीस रु. १००० . - सहावे बक्षीस रु . १,००० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार डम्समधन ४ अंकांची एक जळवणी 

काढण्यात येतील . ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकांची जळवणी आली असेल अशी सर्व तिकीटे 
रु . १, ००० / - च्या सहाव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

७. ५. सातवे बक्षीस रु . ५०० . – सातवे बक्षीस रु . ५०० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी 
याप्रमाणे १० जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील. ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशी अंकांची जुळवणी आली असेल , अशी सर्व तिकीटे 
रु . ५०० / - च्या सहाव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील. 

७. ६. आठवे बक्षीस रु . २०० . - आठव्या बक्षीस रु. २०० / - च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या चार ड्रम्समधून ४ अंकांची एक जुळवणी 
याप्रमाणे १० जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील ज्या 

यात येतील. ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशी २ अंकांची जळवणी आली असेल , अशी सर्व तिकीटे रु . 
२०० / - च्या आठव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

७. ७. नववे बक्षीस रु . १०० . - नववे बक्षिसासाठी कोणताही ४ अंकाचा एक क्रमांक काढण्यात येईल . त्या क्रमांकास व त्या 
क्रमांकाच्या पुढील तसेच मागील येणाऱ्या प्रत्येकी १० व्या क्रमांकास रु. १०० /- चे नववे बक्षिस सर्व मालिकांसाठी देण्यात येईल . 

७.८ . पहिल्या क्रमाकांचे रु . २२,००,००० / - या मासिक सोडतीमध्ये पाच मालिकात मिळून रुपये बावीस लाखांचे एक ( सामायिक ) 
पहिले बक्षिसे ठेवण्यात आलेले असून त्यासाठी प्रथमतः पाच मालिकांमधून एक भाग्यवान मालिका निश्चित करण्यात येईल . त्यासाठी प्रत्येक 

रे व क्रमांक असलेली प्रत्येकी एक चकती घेण्यात येऊन ती प्रत्येक चकती स्वतंत्र प्लॅस्टिक / रबरी आवरण्यात घालून 
पंचमंडळाच्या समोर स्वतंत्र ड्रममध्ये ठेवली जाईल. अध्यक्षांनी घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम फिरविला जाऊन व पुन्हा घंटी वाजवून 
इशारा केल्यावर ड्रम थांबविण्यात येईल . ड्रममध्ये एकच पिशवी ( पाऊच) बाहेर काढून त्यातून चकती बाहेर काढण्यात येईल व ती 
पंचमंडळाला दाखविण्यात येईल . अध्यक्ष त्या चकतीवरील मालिकेच्या अद्याक्षरांची घोषणा करतील. त्यानंतर वरील परिच्छेद ७ मध्ये विहित 
केलेल्या पद्धतीने भाग्यवान क्रमांक काढण्यात येईल . 

७.९. दुसरे बक्षीस रु . १, ०० , ००० . - दुसरे बक्षीस रु . १ लाख या करिता या सोडती मधील रु . २२ लाखांचे पहिले ( सामायिक ) 
बक्षिस मिळालेली भाग्यवान मालिका वगळून उर्वरित ४ मालिकांसाठी परिच्छेद ७ मध्ये विहित केलेल्या पद्धतीने एक पूर्ण अंकाचा भाग्यवान 
क्रमांक प्रत्येक मालिकेकरिता स्वतंत्ररित्या निश्चित करण्यात येईल . 

८ . पंचमंडळाचे सदस्य त्यांना पुरविलेल्या बक्षिस विजेत्या क्रमांकाच्या नोंदवहीत विजेत्या क्रमांकाची नोंद करून घेतील व त्या 
प्रतीवर सही करतील आणि ती प्रत निकालाच्या अभिलेखाची विश्वासनीय प्रत म्हणून ठेवली जाईल 

९. या सोडतीत कोणत्याही बक्षिसामध्ये एकापेक्षा जास्त भाग्यवान क्रमांक निश्चित करताना एखादा क्रमांक पुन्हा आल्यास तो रद्द 
करून त्या ऐवजी पुन्हा नवीन भाग्यवान क्रमांक निश्चित करण्यात येईल . 

१० . या सोडतीतील बक्षीस विजेत्याने कोणत्याही बक्षिसाची मागणी करताना त्यास मूळ तिकीट शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक 
राहील. तसेच कोणत्याही तिकीटांवर एकाच बक्षिसाची मागणी करता येईल . 

११. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या कोणत्याही सोडतीमधील एखाद्या बक्षिसाकरिता एकापेक्षा जास्त पूर्ण भाग्यवान क्रमांक किंवा जुळवण्या 
काढण्यात येत असतील अशावेळी कोणत्याही क्रमांकांची त्याच मालिकेत पुनरावृत्ती झाल्यास किंवा दोन्ही क्रमांक / एकापेक्षा जास्त क्रमांक 
सारखे आल्यास नंतर काढलेले क्रमांक रद्द करून त्याऐवजी नवीन क्रमांक काढण्यात येतील . 

१२. वर नमूद केल्याप्रमाणे या सोडतीमधील बक्षिस विजेत्या तिकीटाचे क्रमांक निश्चित करण्यासाठी ड्रम किंवा विजेवर चालणारी 
व चक्रावर क्रमांक लावलेली ( ड्रॉ मशीन) सोडत यंत्र , वा त्याचप्रमाणे सोडत जलद काढण्याच्या शासनाच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीचा अवलंब 
सोडत काढताना करण्यात येईल . 


सदर शासन निर्णय शासनाच्या www. urban. maharashtra. gov. in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक क्र . २०१३०२०६१०१९५७३१०५ असा आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . रा . राजपुत , 
कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग , 
तथा राज्य लॉटरी अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


